दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार गृह 
विभागाच्या अखत्यारितील अभियोग संचालनालय व 


अभियोग संचालनालयाच्या अधिनस्त 
कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे 
दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


झासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०२२१/प्र.क्र.५०/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: २१ जुन,२०२१. 


वाचा :- 9) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 

२) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 

३)सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग शासन परिपत्रक क्र.दिव्यांग २०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.१२.११.२०२० 

४सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग - 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, दि.०२.०२.२०२१ 

4) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.एसपीपी-२००६/अपंग आरक्षण/प्र.क्र.२८१/पोल-१०, 
दि.११.०२.२००९ 

६)गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.एचडीओ २०११/प्र.क्र.४/आस्था-१, दि.०९.०३.२०११ 

७) अभियोग संचालनालय यांचे पत्र क्र. आस्था/१/८५२/२०२१, दिनांक १७.०६.२०२१ 


प्रस्तावना : 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन 
सेवेतील पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या 
अधिसुचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केली आहे. सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील 
पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतचा सूचना निर्गमित केल्या आहेत. संदर्भ क्र.५ व ६ येथील 
शासन निर्णयाद्वारे अभियोग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील व अधिपत्याखालील गट-अ ते गट-ड 
या संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केली होती. तथापि, संदर्भ क्र.२ आणि ४ मधील निर्देशास 
अनुसरुन गृह विभागाच्या अखत्यारितील अभियोग संचालनालय व अभियोग संचालनालयाच्या 
अधिनस्त कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांग प्रवर्गासाठी सुधारितपणे सुनिश्चित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन 
सेवेतील पदांची पदसुनिश्चिती करणे आवश्‍यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या 
अधिसुचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द केली आहे. केंद्र शासनाने 
दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसुचनेनुसार सुनिश्चिती करुन दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली गट अ ते गट 
ड संवर्गातील जी पदे राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर (अधिनस्त कार्यालयातील पदांसह) आहेत, अशा 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०२२१/प्र.क्र.५१०/पोल-१० 


पदांबाबत तसेच केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जाबाबदाऱ्या, कामाचे 
स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सेवेतील पदांची समान आहेत, अशा 
पदांची पदनामे जरी भिन्न असली, तरी सदर पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, अशा सूचना 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र.दिव्यांग -२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क्र.२, 
दि.०२.०२.२०२१ अन्वये दिलेल्या आहेत. 
२. त्यास अनुसरुन आता, केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि.०४.०१.२०२१ रोजीच्या 
अधिसूचनेतील दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या गट-अ ते गट-ड संवर्गाकरीता प्रसिध्द केलेल्या 
यादीनुसार अभियोग संचालनालय व अभियोग संचालनालयाच्या अधिनस्त कार्यालयातील गट-अ ते 
गट-ड संवर्गातील पदांसाठी संदर्भ क्र.9 येथील पत्रान्वये अभियोग संचालनालयाने पदे पडताळणी व 
प्रमाणित करुन शासनास सादर केली असल्याने, या शासन निर्णयान्वये, दिव्यांगासाठी विवरणपत्र-अ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत आहेत. 
३. सदर झासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या 
दि.०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
छठ. सदर sana निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७४//५/.॥8॥/959॥[॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२११६५८०१०७२९ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Tushar Dil 


id 
whe DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
US har | | postalCode=400032, st=Mi hit 
2.5.4.20=e7e9: 
7 


706be693397ead 1 1 bd0eOb8fbaec45488529c8b57466dbf3 


pset ES9S9DAF1A16023D678D1801FC61 1F3SE4BD65FF, 
INumber=B88BABB31CB2C1163B5A1E41E86D809272FEA9 148147346 

00D0842642848C06F, cn=Tushar Dilip 

Date: 2021.06.21 17:53:09 +05'30' 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- विवरणपत्र -अ 

प्रत, 

मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (गृह), मंत्रालय, मुंबई 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे 

९. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१०. सामान्य प्रशासन विभाग (का-१९). 

११. निवडनस्ती (पोल-१०). 


Cc “७० A  -0 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०२२१/प्र.क्र.१०/पोल-१० 


(शासन निर्णय क्रमांक डीपीपी-०२२१/प्र.क्र.५०/पोल-१०, दि. २१ जुन,२०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 


विवरणपत्र-अ 
संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरिल दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करावयाची पदे. 
अ.क्र पदनाम =| नियुक्तीचे माध्यम | झ्ारीरीक पात्रता | दिव्यांग प्रवर्ग सदर पदांची जबाबदारी व 
क््तव्ये 
गट-अ 
। संचालक प्रतिनियुकक्‍्ती/ | 5, ST, W, MF, | a) B, LV b) 0, | अभियोग संचालनालयाचे 
पदोन्नती RW, SE, C HH c) OA, BA, | विभाग प्रमुख, राज्यातील 
OL BE OAL far 7. रज 
BLOA, BLA, cp, | अभियोग यंत्रणा प्रशासकीय 
LC, Dw, AAV, | नियंत्रणाखाळी. विभागातील 
MDy 4d) MI e) a mere 
MD dnvolving कार्यालयांना भेटी देणे, 
तपासणी करणे इ. 
०२ «| उपसंचालक पदोन्नती 5, ST, W, MF, | a) B, LV 0) D, | अभियोग संचालनालयाचे 
RW, SE, C HH c) OA, BA, etek, आंत 
Ge BE ane परि! कार्यालयांचे 
BLOA, BLA, CP, | प्रमुख. परिक्षेत्रातील अभियोग 
1-८, DG 89%, | यंत्रणा प्रशासकीय 
MDy 0) MI e) नतचा 
शा) गाण्या . अधिनस्त 
जिल्हा कार्यालयांना भेटी देणे, 
तपासणी करणे इ. 

०३ «| सहाय्यक पदोन्नती 5, ST, ७, RW, | a) 0, LV 0) D, | अभियोग संचालनालयाचे 
eee SE, H, C, MF HH c) OABA, ee eee 
संचाळक व गड One जिल्हास्तरीय कार्यालयांचे 
सरकारी BLOA, CP, LC, | प्रमुख. जिल्हयातील अभियोग 
अभियोक्ता Dw, AAV, MDy | यंत्रणा प्रशासकीय 

d) MI e) MD ee 

फणा 0 . अधिनस्त 

(त) above तालुका कार्यालयांना / 
न्यायालयांना भेटी देणे, 
तपासणी करणे इ. 

०४ | सहाय्यक पदोन्नती 5, ST, W, RW, | a) 3, LV 0) D, | अभियोग संचालनालयाचे 

— SE, H, C, MF HH c) OA.BA, गरूषालतीयोल संदर 
cc : 
संचाळक Ok. wee oan a व्यालयांतील पद. सदर 
(प्रशासन) BLOA, CP, LC, | पदावरील अधिकारी 
Dw, AAV, MDy | कार्यालयीन व अभियोक्ता 
त) MI e) MD eerie यावर 
Involving (४) to. | संवर्गातील - 
(१) above प्रशासकीय पर्यवेक्षण इ. कार्ये 
पार पाडीत आहेत. 

०५ | अतिरिक्त सरळसेवा / 5, ST, ७, RW, | a) 0, LV 0) D, | जिल्हा न्यायालयांतील सत्र 
संर पदोन्नती SE, प, C, MF HH c) OABA,| Joy goth बंद 
गरी Gis या त्या प्रकरणे . हे सदर 
अभियोक्ता BLOA, CP, LC, | पदाचे मुख्य कार्य आहे. 


Dw, AAV, MDy 
d) MI e) MD 
Involving (a) to 
(d) above 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०२२१/प्र.क्र.५०/पोल-१० 


०६ | सहाय्यक सरळसेवा | 5, BN, शा; | 8 B, LV 0) 0, | सदर पदाचे मुख्य कार्य 
सरकी RW, SE, C HH c) OABA, ज्यायंवडांधिंकारी saat 
सरकारी et neat न्यायदंडाधिकारी प्र 
अभियोक्ता BLOA, CP, LC, | न्यायालयातील फौजदारी 
Dw, AAV, MDy | प्रकरणे शासनाच्या वतीने 
d) MI e) MD ae = 
Involving. वी to , हे आहे. सदर 
(त) above पदावरील व्यक्‍ती न्यायालयांत 
उभे राहून आणि इतर वेळी 
स्वत:च्या कायालयांत बसून 
कार्ये पार पाडतो. 
गट-ब 
०७ | लेखा प्रतिनियुक्ती 5, BN, MF, | a) B, LV 0) ), | कार्यालयातील लेखाविषयक 
ara RW, SE, C HH c) OABA, | sas adem 
अधिकारी 6 he. Oe कामावर सर्वे 
BLOA, CP, LC, 
Dw, AAV, MDy 
त) MI e) MD 
Involving (a) to 
(d) above 
०८ । प्रशासकीय पदोन्नती 5, ST, W, RW, | a) B, LV 0) D, | कार्यालयातील प्रशासकीय 
Sine SE, H, C, MF Hit): OA BA; | as नग 
गरी ता. | aa र 
BLOA, CP, LC, मुख्यालयांतील कर्मचा-यांवर 
Dw, AAV, MDy | प्रशासकीय नियंत्रण. 
त) MI e) MD 
Involving (a) to 
(d) above 
०९ | उच्चश्रेणी पदोन्नती S, ST, W, 1., | a) 3, LV b) HH | लघुलेखकाची कार्ये पार 
लघुळेखक MF, RW, SE, | c) OA, OL, BL, 
लघुलेखक H,C OAL, CP, LC, पाडणे 
Dw, AAV. d) 
ASD (M), SLD, 
MI e) MD 
involving (a) to 
(d) above 
7 अधीक्षक पदोन्नती 5, ST, W, RW, | a) B, LV 0) D, | कार्यालयीन कामाच्या नस्त्या 
SE, प्र, C os gee a सादर करणे, हाताखालील 
CP 16. pw | लिपिक वर्गीय कर्मचा- 
RAY त SLD, MI | यांकडून कार्ये पार पाडून घेणे. 
e) MD involving | त्यांचे कामावर पर्यवेक्षण करणे 
(a) to (१) above ड्‌. 
i निम्नश्रेणी सरळसेवा S, ST, W, 1., | 9) B, LV b) पप | निम्न श्रेणी लघुलेखकाची 
लघुलेखक MF, RW, SE, | ० OA, OL, BL, | कार्ये पार 
लघुलेखक te Oe ee ae पाडणे 
Dw, AAV. त) 
ASD (M), SLD, 
MI e) MD 
involving (a) to 
(d) above 
गट-क 
१२ | वरिष्ठ पदोन्नती S,ST,W,MF,SE, | OA, OL, BL, | कार्यालयीन नस्त्या सादर 
RW,C AL, B, LV, HH 
लिपिक : 0१७५00) करणे. हाताखालील कर्मचा- 


यांना मार्गदर्शन करणे. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०२२१/प्र.क्र.५०/पोल-१० 


१३ 


लिपिक- 
टंकळेखक 


सरळसेवा 


S, ST, W, BN, 
RW, SE, प, C, 
MF 


a) B, LV b) D, 
HH c) OA, OL, 
BL, BA, OAL, 
CP, LC, Dw, 
AAV, MDy 0) 
ASD (M, MoD), 
ID, SLD, MI e) 
MD involving (a) 
to (d) above 


कार्यालयीन नस्त्या सादर 
करणे. अहवाल तयार करणे. 
वरिष्ठांनी दिलेल्या 
सुचनेनुसार कार्ये पार पाडणे. 


१४8 


रोखपाल 


पदोन्नती / 
सरळसेवा 


S, W, MF, RW, 
SE, H, C 


a) LV b) HH c) 
OA, OL, BL, CP, 
LC, Dw, AAV d) 
ASD (M), SLD, 
MI e) MD 
involving (a) to 
(d) above 


कार्यालयाचे वेतन आहरण व 
संवितरण व अनुषंगिक कामे. 


गट-ड 


१५ 


हवालदार 


पदोन्नती 


S, ST, ७, BN, 
L, KC, PP, MF, 
SE, H, C 


a) B, LV b) D, 
HH c) OL, OAL, 
CP, LC, Dw, 
AAVd) ASD 
(M), ID, SLD, MI 
e) MD involving 
(a) to (d) above 


हवालदार पदाची कामे. 
अधिनस्त शिपायांकडून कार्ये 
पार पाडून घेणे. 


१६ 


शिपाई 


सरळसेवा 


S,ST,W, L, KC, 
PP, MF, RW, 
SE, C 


a) B, LV b) D, 
HH c) OA, OL, 
OAL, CP, LC, 
Dw, AAV 4d) 
ASD (M, MoD), 
ID, SLD, MI e) 
MD involving (a) 
to (d) abov 


शिपाई पदाची कामे. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०२२१/प्र.क्र.५०/पोल-१० 


Abbreviations : शारीरीक पात्रता 


Sr. | Abbreviation Long Form Sr. Abbreviation Long Form 
No. No. 
1 S Sitting 7 Ww Walking 
2 ST Standing 8 SE Seeing 
3 RW Reading and Writing 19 BN Bending 
4 H Hearing 10 L Lifting 
5 C Communication 11 | PP Pulling and Pushing 
6 MF Manipulating by 12 KC Kneeling and Crouching 
Fingers 
Abbreviations : दिव्यांग प्रवर्ग 
Sr. | Abbreviation Long Form Sr. Abbreviation Long Form 
No. No. 
1 | कुडे | Blind 12 CP Cerebral Palsy 
2 LV Low Vision 13 LC Leprosy Cured 
3 Sa Sa Deaf 14 Dw Dwarfism 
4 HH Hard of Hearing 15 AAV Acid Attack Victims 
5 OA One Arm 16 M Dy Muscular Dystrophy 
6 BA Both Arms 17 MI Mental Illness 
7 OL One Leg 18 MD Multiple Disabilities 
8 BL Both Legs 19 ASD Autism Spectrum Disorder 
9 OAL One Arm One Leg 20 SLD Specific Learning Disability 
10 BLOA Both Leg One Arm 21 ID Intellectual Disability 
11 BLA Both Legs Arms 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


